औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लि. यांच्या 
संचालक मंडळाच्या राज्य शासन 
नामनिर्देशित संचालक व अध्यक्ष 
पदावरील बदलासंदर्भात. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -- स्मार्टसि-२०२०/प्र.क्र.२०७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: स्मार्टसि-२०१५/प्र. क्र.२२१/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१५. 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: स्मार्टसि-२०१६/अनौस- 
५८/प्र.क्र.२६१/नवि-२३, दिनांक १८ जून, २०१६. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. १ नुसार केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत स्मार्ट सिटी चॅलेंज 
करिता निवडण्यात आलेल्या १० संभाव्य स्मार्ट डाहरांकरिता शासन स्तरावरील वरिष्ठ 
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती संबंधित हाहरांचे मार्गदर्शक (Mentor) म्हणून करण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लि. यांच्या रचनेस 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लि. संचालक मंडळाचे अध्यक्ष श्री. 
goed सिंह हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्याऐवजी इतर वरिष्ठ 
प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे नामनिर्देशान औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर 
करणे व त्यांची नियुक्‍ती अध्यक्ष, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड या पदावर करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय:- 


१. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर राज्य शासन नामनिर्देशित 
संचालक श्री. बलदेव सिंह, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव यांच्या ऐवजी श्रीमती. विनिता 
सिंघल, प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांची नामनिर्देशन 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मार्टसि-२०२०/प्र.क्र.२०७/नवि-३३ 

२. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या अध्यक्षपदी श्री. बलदेव सिंह, सेवानिवृत्त अपर मुख्य 
सचिव यांच्या ऐवजी श्रीमती. विनिता सिंघल, प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड यांनी उक्त बदल सर्व 
अभिलळेखांमध्ये तातडीने करावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२११२११६००४१८९२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 2077 
CANDGE क 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. मंत्री (उर्वरीत सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. श्रीमती. विनिता सिंघल, प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग. 
९. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

१४. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग. 

१५. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

१६. आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी लि. 

१८. Paste, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


